हिरण्यकेशी (सर्फनाला) मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा, 
जिल्हा कोल्हापूर, द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१७/६४८/( प्र.क्र. १९६/१७)/ मध्यम प्रकल्प 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९सप्टेंबर,२०१९. 


संदर्भ:- १) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचा निर्णय क्रमांक 
मकृखोविम /२९८/(२०६१/९८)/मप्र-१ दिनांक १६/१०/१९९८. 
२) शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा २०१०/१५१/ (८६/ १०) मप्र दिनांक २९/०९/२०१०. 
3) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
मकृखोविम-३/(४२४/२०१६)/प्रशा-३/२५१९ दिनांक २१/०६/२०१७. 
४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्रमांक व्यअस-२०१९/प्र.क्र.२७/अर्थ-२ 
दिनांक १०/०६/२०१८. 


प्रस्तावना:- 

हिरण्यकेशी (सर्फनाला) मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा, जिल्हा कोल्हापूर, या प्रकल्पांतर्गत 
पारपोळी गावानजीक हिरण्यकेशी नदीखो-यातील सर्फनाल्यावर १८.९८दळलघमी क्षमतेचे धरण 
बांधण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत "उर्वरित महाराष्ट्र" या 
प्रदेशांतर्गत आहे. प्रकल्पाव्दारे कोल्हापूर जिल्हयामधीलळ एकूण २६४४ हेक्टर्स क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ 
होणार आहे. 

हिरण्यकेशी (सर्फनाला) मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा, जिल्हा कोल्हापूर या प्रकल्पास संदर्भ 

क्रमांक १ नुसार सन १९९६-९७ चे दरसूचीवर आधारीत रूपये ३३.०० कोटी इतक्या रकमेस मूळ 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भ क्रमांक २ नुसार सन २००८-०९ चे दरसूचीवर 
आधारीत रूपये १४५.७० कोटी इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक३ 
अन्वये सन २०१६-१७ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये २२१.३८कोटी किंमतीचा द्वितीय सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव ARI शासनास सादर केला आहे. या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासनाच्या या निर्णयाव्दारे हिरण्यकेशी (सर्फनाला) मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा, जिल्हा 
कोल्हापूर या प्रकल्पाच्या सन २०१६-१७ दरसूची वर आधारित रुपये २२१.३८कोटी किंमतीच्या द्वितीय 
सुधारित प्रकल्प अहवालास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रूपये 
२०८.०४ कोटी कामाप्रित्यर्थ व रुपये १३.३४ कोटी अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे. उपशीर्ष निहाय 
तरतुदींचा गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे. 


२. या योजनेस प्रदान केलेली द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये अनुक्रमांक ८/२०१९ वर नोंदवण्यात आली आहे. 

३. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण 
करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१७/६४८/( प्र.क्र. १९६/१७)/ मध्यम प्रकल्प 


४. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मुख्य SANs ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील 
भांडवली खर्च -मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, हिरण्यकेशी (सर्फनाला) मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प (योजनांतर्गत) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्च टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


५.१) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्दा क्र. १ ते २७ मधील निरीक्षणांची 
पूर्तता करावी. 
५.२) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश 
करू नये. 
प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावी. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरिता 
जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व 
त्यानुसार कामे / निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 
५.४) संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करुन सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थेस 
हस्तांतरित करावे. 
५.५) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे प्रकल्प कार्यान्वयीकरण्याच्या विविध टप्यावर झालेल्या 
अनियमितता नियमित केल्या आहेत असे म्हणता धरता येणार नाही. 
६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४) , अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १/का.१४३४ 
दिनांक२५/०२/२०१९, वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१२) , अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५४/व्यय-१२, 
दिनांक ०७/०३/२०१९ व संदर्भीय पत्र क्रमांक ४ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या व्यय- अग्रक्रम 
समितीच्या दिनांक २७/०५/२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


4.3 


~ 


७. सदर झासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९१९१२४८२६३३२७.असा आहे. सदर झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dharane Mallikarjun Irappa 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Water Resources 


Dharane Sa ee याल 
Mallikarjun lrappa य ववी 
सहपत्र :- उपशीर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा (म.ई.धरणे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, सहपत्रांसह :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


) 

) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


A 


CS x wv 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


(२ S&S & 


8 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१ ७/६४८/(प्र.क्र. १९६/१७)/ मध्यम प्रकल्प 
१० 
५१ 
१२ 
१३ 


सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

मुख्य अभियंता (द.व प्री व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१५) उपसचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि),यांचे स्वीय सहाय्यक, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. 

कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. २, कोल्हापूर. 

वित्त विभाग ( व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (कार्यासन 9838), मंत्रालय, मुंबई. 

मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


Se LVSe Dae a 


१६ 
१७ 
१८ 


१९ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१७/६४८/( प्र.क्र. १९६/१७)/ मध्यम प्रकल्प 


हिरण्यकेशी (सर्फनाला) मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा, जिल्हा कोल्हापूर 


उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा 


(किंमत रुपये लक्ष) 
द्वितीय सुप्रमानुसार 
तरतूद 


ओ- प्राथमिक ४१.४४ 


उपशिर्ष 


क्यु-हत्यारे व औजारे ३६.३७ 
आर - दळणवळण ३७७.४७ 


प्रकल्पाची एकूण किंमत 


शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०१७/६४८/( प्र.क्र.१९६/१७)/ मध्यम प्रकल्प दिनांक १९/०९/२०१९ चे सहपत्र. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


